कामगार आयुक्‍त, 


मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवरील सरकारी कामगार अधिकारी 


गट-ब या 
नियतकालिक बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-०६२४/प्र.क्र.१०७/कामगार-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संवर्गातील” अधिकार्‍यांच्या 


वाचा:- १. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004” 
२. सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ६ दि.२९.०८.२०२४. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४क) मधील 


तरतूदीनुसार खाली नमूद केलेल्या कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सरकारी 
कामगार अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


वॉर्ड 


ars) 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत नागरी सेवा मंडळाची शेरा 

क्र. ठिकाण शिफारस 

ia श्रीम. स्व. स. गुरव मुंबई शहर (जी | मुंबई उपनगर (पूर्वी (एन | रिक्‍त पदी 
साऊथ वाडी ars) 

2 श्रीम. वंदना र. कोळपे । मुंबई (ग्रामीण | मुंबई औद्योगिक संबंध | रिक्‍त पदी 
विभाग-१२ व बाल | शाखा कार्या-९ 
कामगार कक्ष) 

३ श्रीम.सु. प्र. दळवी मुंबई (प्रशासन-३) | विकास आयुक्त (अ.सं.), | श्रीम. भोर यांच्या 

मुंबई बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर 
४ श्री. अ.म. सावरकर =| मुंबई शहर ए. बी. मुंबई शहर (जी साऊथ | श्रीम. गुरव यांच्या 


बदलीने Rea 
झालेल्या पदावर 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-०६२४/प्र.क्र.१०७/कामगार-८ 


4g श्रीम. र. सु. भोर विकास आयुक्त | कल्याण रिक्‍त पदी 
(अ.सं.), मुंबई 
६ श्री.अ. बं. वडे मुंबई मुंबई उपनगर (पश्चिम) | रिक्‍त पदी 
आर वॉर्ड 
७ श्रीम. अ.सु. वाघ सातारा पुणे Rea पदी 
८ _ | श्री. दीपक गं. गोटके | पालघर (अवघड | पुणे (खेड तालुक्यातील | Rad पदी 
क्षेत्र) चाकण एम.आय.डी.सी.- 
क्षेत्र फेज १ व ३ कार्यक्षेत्र) 
९ श्री. तु. ग. बोरसे अहमदनगर नाशिक रिक्‍त पदी 
(अंबड, एम.आय.डी.सी. 
नाशिक कार्यक्षेत्र) 
गि श्री. वि. नं. माणगांवकर | परभणी सचिव, किराणा व दुकाने | रिक्‍त पदी 


बाजार मंडळ, मुंबई 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने 
पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या 
पदावरुन या आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या 
विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून विहित कालावधीत रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरुद्ध शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४,दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता देय राहील. 


५. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज 
स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच 
देय डाकेने परत करावेत. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदभार स्विकारल्याचा अहवाळ कामगार आयुक्त यांनी 
तातडीने शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-०६२४/प्र.क्र.१०७/कामगार-८ 


७. 


सदरहू आदेझानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक 


समजून त्यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद 


घ्यावी. 


८. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/१/५/.१ीवचा8590[॥8.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१७३५५६१५१० 
असा आहे. सदर आदेठा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
SWA Pp N | L DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=33895 1 8a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93ce68c963 
YAS H WA N T RAO 87648496 14f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=824DB7B32ED 1 3AAC7B6F1F11E717770B52D6784F2 
BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO- 
KAPADNIS क 
Date: 2024.08.30 20:24:25 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, ब्लॉक-ई, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन) कामगार भवन, ब्लॉक-ई, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, 


वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 


. सर्व संबंधित अधिकारी (कामगार आयुक्‍त यांचेमार्फत) 
& व 
. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुदेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


७. उप सचिव (कामगार-८) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. निवडनस्ती (कामगार-८), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


